वाचा :- 
) 


Ee) 


AD 


) 


३) 


8) 


4) 


&) 


(9) 


८ 


— 


8) 


शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच खाजगी 
अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक 
शाळांतील व अध्यापक विद्यालयातील पूर्ण वेळ शिक्षकांच्या 


वरीष्ठ व निवडश्रेणीसाठी आव्यक प्रशिक्षणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. चवेआ १०८९/१११/माशि-२/ 
दि.२ सप्टेंबर, १९८९ 

शासन निर्णण शालेय शिक्षण विभाग क्र. Was १०९५/(४५२/माशि-२, 
दि.८ डिसेंबर, १९९५ 

शासन fra शालेय शिक्षण विभाग क्र. एसएसएन २६९६/७११/मशि-२, 
दि.१६ मार्च, १९९८ 

शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीआरई २००२/(३३०२)/प्राशि-१, 
दि.२० जुले, २००४ 

शासन शुध्दीपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीआरई-२००२/(३३०२)/प्राशि-१, 
दि.१५ नोव्हेंबर, २००६ 

शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र एसएसएन-१०९९/३०८/माशि-२, 
दि.२८नोव्हेंबर, २००६ 

शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.शिप्रधो/२२१७/प्र.क्र. ३९/२०१७/ प्रशिक्षण, 
दि.२३ ऑक्टोबर, २०१७ 

शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.शिप्रधो/२०१८-प्र.क्र.७२/प्रशिक्षण, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१८. 

शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण, 
दि.२६ ऑगस्ट २०१९ 


१०) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र. ४३/प्रशिक्षण, 


दि.२० जुले, २०२१. 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधीन दि.२० जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित 


प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना लागू 
करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने दयावयाच्या प्रशिक्षणामध्ये अंडात: बदल 
करुन ३ आठवडयाच्या सेवांतर्गत ऐवजी १० दिवसाचे अथवा घडयाळी ५० तासांचे (ऑनलाईन) 
सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. सदरचे आदेश शासकीय/ 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांना लागू करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांतील व 


अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना द्विस्तरीय व त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण 

क्र.१० येथील शासन निर्णयामधील सुधारित प्रशिक्षणाची अट शासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमधील शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना लागू राहील. 

२. दि.२० जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयामधील अ.क्र.१ ते ६ येथील अटी जशाच्या तशा 


शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी पूर्ण करणे 
आवर्यक राहील. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२२१७३६३५०२२१ असा आहे. सदर निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा , विधानभवन, मुंबई, 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा , विधानभवन, मुंबई, 
मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानपरिषद, मुंबई, 
) मा. उप सभापती, विधानपरिषद, विधानपरिषद, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


AN AD 


) 
) 
) 
) 


०9८ 
— 


GM Ss 
— 


) 
) 
3) मा. मंत्री, (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

४) मा. राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

५) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) महालेखापाल कार्यालय (मुंबई / नागपूर) 

७) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

८) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व, 

१४) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

१५) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

१६) सर्व कोषागारे, 

१७ निवड नस्ती (कार्या. प्रशिक्षण). 


wm Dll ODS lS a aC wa 


पृष्ठ २ पैकी २ 


